अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०४२४/प्र.क्र.७८/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १८ एप्रिळ,२०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. २१.०६.२०२१ 
३) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक इएसटी/सेजेसू-अधी/म.का/२४/कक्ष-२/२६८८/२०२४ 
पुणे-१, दि.१९.०३.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 


अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व ती प्रसिध्द करणे याबाबतचे 


सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 


२. कारागृह विभागातील अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आळी आहे. सामान्य 


प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ मधील 


सूचनांनुसार अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 


सेवाज्येष्ठता सूची सोबत जोडलेले परिशिष्ट 'अ' नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांना विनंती करण्यात येते की, अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची 


तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची त्यांनी अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या 


(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत 


माहिती मागवावी. संबंधित अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास 


त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या कार्यालयातील अभिळेखानुसार 


तपासून आपल्या अभिप्रायासह शासनाकडे एक महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहीत 


कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता सूचीत नमूद केलेल्या 


अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरून अंतिम सेवाज्येष्ठता प्रसिध्द 


करण्यात येईल. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०४१८११४३३०४७२९ 


असा आहे. हा seat डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GANESH MOHAN KATHAWATE 
G A N E S H M O H A N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08089dc01 0cecf37359d48237bde2fdabcef7 12865c52665157157 


cefbb8037, postalCode=400032, st=Maharasht 


serialNumber=9F40BA5D0001001E5D7FBO8F 1 FO9FA7254742312881F9048 
KA T H AWA T E 102F68CDO0ED7649F, cn=GANESH MOHAN KATHAWATE 
Date: 2024.04.18 11:55:22 +05'30° 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, 
मुंबई /पश्चिम विभाग,पुणे/ पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग,औरंगाबाद/ नाशिक विभाग, 
नाशिक यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०४२४/प्र.क्र.9८/तुरूंग-१ दिनांक १८ एप्रिल, २०२४ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (१५६००-३९१०० + ग्रेड पे ७६००/- एस - २५ (७८८००-२०९२००) 


३. दिनांक ०१ जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | जेष्ठ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित जन्मदिनांक । प्रवर्ग नियम जेष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक शेरा 
क्र ता पदावरी ३(२)(ओ) दिनांक | चा दिनांक अर्हता 
क्रमांक ल नुसार 
नियुक्‍ती संवर्गात 
चा प्रत्यक्ष रुजू 
मार्ग- दिनांक 
pa] २ 3 | 8 | 4 ६ | ७ | ८ ९ coe वै. | 
hi =) श्री.जयंत शेगा नाईक पदोन्नती | ०५.०३.१९६६ | अ.ज. [92.03.2004 ।१८.०३.२००५ [34.03.2028 बी.ए., शशी 
एम.एस.डब्ल्यु 
२ | २ | श्री.वासुदेव दिगंबर बुरकुले । पदोन्नती | १५.०५.१९६६ | अ.ज. २६.०२.२०१३ |२६.०२.२०१३ 39.04.2028 | एम.ए. Ea 
3 | 3 श्री.हर्षद भिकनराव अहिरराव | पदोन्नती | 92.92.9990 | खुला 99.90.2023. 49.90.2023 [39.92.2022 | बी.एस.सी., _ 
एम.ए. 
समाजशास्त्र 
४ | ४ । श्रीम.राणी राजाराम भोसले । पदोन्नती | १६.११.१९८२ | खुला  ।११.१०.२०२३ ।११.१०.२०२३ 30.99.2080 | एम.ए.बी.एड ae 
५ | ५  ।श्री.वेभव सुधाकर आगे पदोन्नती | ११.०१.१९७९ | इ.मा.व. ।११.१०.२०२३ ।११.१०.२०२३ [39.09.2030 | एम.ए., =| 
एम.एस.डब्ल्यु 


६ | ६ | sa fedt किशोर चिंतामणी | पदोन्नती | 24.04.9808 | इ.मा.व. [92.90.2023 [99.90.2023 [39.04.2032 | एल.एल.एम. a 
७ | ७ । श्रीम.अरुणा अर्जुनराव पदोन्नती | ०१.११.१९७१ | भज-क ।१६.१०.२०२३ ।११.१०.२०२३ [39.90.2028 | एम.ए.एम.एड'ः | 
मुकुटराव 
८ | ८ | श्री.नितीन भालचंद्र वायचळ । पदोन्नती | २६.०१.१९६९ | इ.मा.व. ।११.१०.२०२३ ।११.१०.२०२३ [39.09.2020 | बी.कॉम. [= | 
९ | ९ श्री.सुनिल निवृत्ती ढमाळ पदोन्नती | ०३.०६.१९७० | खुळा  ।११.१०.२०२३ ।११.१०.२०२३ |३०.०६.२०२८ | बी.एस.सी.अँ शिळी 
ग्री.एम.ए. 

ध्य | श्री.प्रमोद भिलाजी वाघ पदोन्नती | २२.०६.१९६८ | खुला  ।१२.१०.२०२३ ।१२.१०.२०२३ [30.0§.202§ एम.ए. शिळी 
मंजूर पदे : १२ 

भरलेली पदे : १० 


रिक्‍त पदे :०२ 


